"छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व 
मानव विकास संस्था (सारथी)" या योजनेकरिता 
मागणी क्र.ओ-२, मुख्य लेखाशीर्ष २२२५ अंतर्गत 
“नवीन लेखाशीर्ष" उघडण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सारथी २०२०/प्र.क्र.४७/का.१४२५ 
मंत्रालय (विस्तार), कक्ष क्रमांक ६५३, सहावा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० 032 
दिनांक : ८ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- १. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग शासन निर्णय क्र.सारथी २०२०/प्र.क्र.३८ 
(भाग-२) /महामंडळे दि.१४ सप्टेंबर २०२०. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.बी.सी.सी.२०२०/प्र.क्र.२९५/१६-ब 
दि.९/१०/२०२० 
प्रस्तावना:- 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग अधिनस्त “छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण 
व मानव विकास संस्था (सारथी)" पुणे या कंपनीचा विषय इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
सं.क्र.१ अन्वये व सामान्य प्रशासन विभागाच्या सं.क्र.२ अन्वये नियोजन विभागाकडे दिनांक 
०९.१०.२०२० रोजी पासून हस्तांतरीत झाला आहे.सन २०२०-२१ या अर्थिक वर्षाकरीता “छत्रपती 
शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)",पुणे या कंपनीला निधी वितरीत 
करण्यासाठी “नविन लेखाशिर्ष” उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
त्यानुसार नियोजन विभागाचे खालीलप्रमाणे “नवीन लेखाशीर्ष” उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 
नियोजन विभागाचे अधिनस्त “छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी)" या योजनेकरिता मागणी क्र.ओ-२ मुख्य लेखाशीर्ष २२२५ अंतर्गत “नवीन लेखाशीर्ष” 
उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
या नवीन SSSA तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.:- 


नवीन लेखाशीर्षाचे : मराठी नाव नवीन लेखाशीर्षाचे : इंग्रजी नाव 
मागणी क्र.ओ-२ Grant No.- 0 - 2 


मुख्य लेखाशीर्ष २२२५ अनुसूचित जाती, | 2225 Welfare of Scheduled Caste, Scheduled T 
अनुसूचित जमाठी इतर मागासवर्गव and Other Backward Classes and Minorities 


अल्पसंख्याक यांचे कल्याण. 


०३ - मागासवर्गाचे कल्याण 03 — Welfare of Backward Classes 


१०२ - आर्थिक विकास 102 — Economic Development 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२०/प्र.क्र.४७/का.१४२५ 


(०१) मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा, (01) Welfare of Maratha, Kunabi, Kunabi 
मराठा कुणबी यांचे कल्याण Maratha, Maratha Kunabi 


(09) (09) छत्रपती शाहू महाराज (01) (01) Chhatrapati Shahu Maharaj 


संशोधन व मानव विकास Research, Training and Human Development 
, प्रशिक्षण व मानव विकास Institute (SARATHI) 


संस्था (सारथी) 2225 F 521 
२२२५ एफ ५२१ 
(कार्यक्रम) / दत्तमत Scheme / Voted 


२. नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय प्रधान महाळेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी) १, 
महाराष्ट्र, मुंबई यांचेशी नस्ती क्रमांक:-संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.२८/का.१४२४ वर विचारविनिमय करुन त्यांचा 
अनौ.संदर्भ क्रमांक ख.वि./चा-१/नियोजन विभाग/युओआर-२३/२०२०-२१/१३७ दिनांक १०/११/२०२० 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्रमांक ६९/ अर्थ-१६ दिनांक १३/११/२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


३. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हाशासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक २०२०१२०८१५४६३२९०१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Deepak Shivajirao 
Desai 


bde93d4ac8 1d87ed6247ca0fb3a827602426F, 
jab235605a8c5 1e9cf8dc3339f64aba61827c8c 


(दी. शि.देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक /दोन, महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) एक /दोन, महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी), पुणे 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
६. सह सचिव (कार्यासन व्यय-८ व अर्थ -१६), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
७. सह सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. उप सचिव (का. १४११, १४२१, १४२२, १४२३ व १४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०.सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (का.१४२५) 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


